महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनश्रेणी 
रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ५,४००) या 
संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी 
/ पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ११ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ :- १) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/सीपीएस/सेवांतर्गत वै.अ. पदस्थापना/ 

न.क्र.७०/४८९/१८, दि ११.०६.२०१८. 

२) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ सीपीएस पीजी/ 
सु.पदस्था/१६१७/१८, दि.२२.०६.२०१८. 

3) शासन आदेशा समक्रमांक दि.१८.०८.२०१८. 

४ शासन पत्र समक्रमांक दि.२३.०८.२०१८. 

५) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/सीपीएस/वे.अ. पदस्थापना/ 
न.क्र.७०/१२४१/१८, दि.३१.०८.२०१८. 

६) संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/मवैआसे/२अ/टे-३/ पीजी सु.पदस्था/ 
/ 9898/92, दि.३१.०८.२०१८. 

(9) शासन आदेशा समक्रमांक दि.१९.०९.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन अ. क्र. ७ येथील आदेशातील परिच्छेद क्र. २ मधील प्रपत्र-ब खालील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 
प्रपत्र-ब 


पदव्युत्तर पदविका अनुत्तीर्ण वैद्यकीय अधिकारी यांना त्यांची एमबीबीएस शैक्षणिक अर्हता विचारात घेवून 
खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी तात्पुरती पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. सदर ६ महिन्याच्या कालावधीत ते पदव्युत्तर पदविका परिक्षा उत्तीर्ण होतील ह्या अटीच्या अधिन राहुन 
सदर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव तात्पुरती पदस्थापना 
।_१_ | डो आनंद गोविंदराव कीन्नाके उजिरुचिमूर जिचंद्रपूर 
२ | डालक्ष्मीकांत जगन्नाथ माने उजिरुमुखेड जिनांदेड 
3. | डा प्रफुल विठ्ठलराव मेश्राम सारुवर्धा 
४ | डा विजय विष्णु साबळे उ जिरु कर्जत जि अहमदनगर 
५ | डा साजीद इब्राहीम तांबोळी उजिरुफलटणजि सातारा 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव तात्पुरती पदस्थापना 

६ | डामीनाअरुण दामोदर जि रु जळगांव 
७ | डा संतोष रंगराव गुरव जि रु सातारा 

डा MAHA रामलींग खराडे उजिरुपरळीजिबीड 

डा नंदकुमार शिवराम माळाकोलीकर उ जिरुआरमोरी जिगडचिराली 
| do | ST विकास बाळासाहेब माने उ जिरु पंढरपूर जि सोलापूर 
।_११_ | डॉ जर्मनसिंग प्रभातसिंग पाडवी ग्रा रु विसरवाडी जि नंदूरबार 
१२ | डा संतोष नथमल परमार ग्रा रु अक्कलकुवा जि नंदूरबार 
१३ | डा आनंद शांकरराव साबणे उजिरुभोरजि पुणे 
१४ | डा शोख फरीदा अ. शाकुर जिरु बीड 
१५ | डा लता आबासाहेब वेडेकर सारु जालना 
१६ | डा प्रशांत सुखदेव गेडाम स्री र गडचिरोली 
१७ | डा सिद्राम ज्ञानदेव कांबळे उजिरुकरमाळा जि सोलापूर 
१८ | डा सतीष दशरथ लोंढे ग्रा रु नेवासा जि अहमदनगर 
१९ | डा संदिप किशोर मिरजकर उ जिरु कवठेमहांकाळ जि सांगली 
२० | डॉ सुहास जगन्नाथ पाटील जि रु नंदूरबार 
२१ | डा मनोज भीवजी vara al & गडचिरोली 
२२ | डा पुरुषोत्तम भरत पाटील उ जिरु कळंब जि उस्मानाबाद 
२३ | डा रामनाथ पुता दिघे जि रु रत्नागिरी 
२४ । ST GUAR अंजय्या Hy उ जिरुअकलुज जि सोलापूर 
२५ | डा शारदा चितामन मोरमारे उजिरुमूल जिचंद्रपूर 
२६ | डा महेश भास्करराव मुंगळकर उ जिरु कळंबणी जि रत्नागिरी 
२७ | डा अशोक सखाराम तुमरेती उजि रुदर्यापूर जिअमरावती 
२८ | डा वसंत बापुराव भालऱांकर ग्रारु उरण जि रायगड 
२९ | डा बाळासाहेब पंढरीनाथ बीऱ्हाडे उजि रुइंदापूर जि पुणे 
३० | डा दिगंबर तुलसीराम दुगाणे ट्रॉमा केअर युनिट मंठा जि जालना 
३१ | डा वैभव प्रभाकर कोलखेडे अस्थीव्यंग रुग्णालय परभणी 
३२ | डा प्रशांत हनमंत कोरे उ जिरु कळंबणी जि रत्नागिरी 
३३ | डॉ राजरतन दगडू FAR उ जिरुमो्शी जिअमरावती 
३४ | डा AHI छगनराव राठोड ग्रारु देऊळगांव राजा जि बुलढाणा 
३५ | डा माणीक व्ही. राऊत ग्रारु सुरगाणा जि नाशिक येथे a Vd अ यांच्या जागी 
३६ | डॉ संभाजी विठोबा ठकर उजिरुकुरखेडाजि गडचिरोली 
३७ | डा सचिन भय्याजी उईके डागा स्त्री रु नागपूर येथे शा. नि. २३.०५.१८ अन्वये 

निर्मित पदावर 

३८ | डा नाथा धोंडीबा ge क्षयरोगधाम बुलढाणा 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः HAS २०१८/प्र.क्र.२०८ /सेवा-३ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव तात्पुरती पदस्थापना 
३९ | डा हेमचंद दुर्गादास Har जिल्हा क्षयरोग केंद्र सिंधुदुर्ग 
४० | डा सचिनकुमार एकनाथजी कोरडे जिल्हा क्षयरोग केंद्र बुलढाणा 
४१ | डा विवेक अंगदराव होले जि रु उस्मानाबाद 
४२ | डा महेश ज्ञानेश्वर कोवे उ जि रु आरमोरी जि गडचिरोली 
२. संदर्भाधिन अ.क्र. ७ येथील आदेशातील परिच्छेद क्र. ६ नंतर परिच्छेद क्र. ७ नव्याने समाविष्ट करण्यात 


येत असून, त्यामध्ये पुढील बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे. “प्रपत्र ब मध्ये नमुद तक्त्यातील वैद्यकीय अधिकारी 
हे पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण असल्याने त्यांना दि. १४/१२/२०११ शासन निर्णयात नमुद 
तरतुदीनुसार तीन वेतनवाढी अनुज्ञेय रहाणार नाही. 


३. 


8. 


Wd, 


संदर्भाधिन क्र. ७ येथील आदेशातील परिच्छेद क्र. ७ हे परिच्छेद क्र. ८ असे वाचावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०११११०७५३१११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१ 


AY 


८ 0८ w 


धु 


(२ S&S OM 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 
११) 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Labour 


e ee 
Va [| ५ h a M 1 Nn a | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b708981b51 


22e87¢8346c4cc7468f821, 


serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85325223ace 
B h a [| 0 ५ e ii act cn=Varsha Munjaji 
(व. मुं. भरोसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 


सहसंचालक (अ. व प्र) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 

जिल्हा हल्यचिकित्सक (सवी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

मा. मंत्री (सा. आ,) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
निवड नस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


